प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतर्गत सन २०२१- 
२२ या वर्षांमध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामासंदर्भात 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.३१५/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जुलै, २०२३. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र. ४२३/पर्यटन, दि. २५.०७.२०२२ व दिनांक २८.०७.२०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दि. 
२०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक २९ मार्च २०२२. 


प्रस्तावना : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने अंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या 
कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात 
आल्या आहेत. मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली 
नाहीत, san कार्याबाबत पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा 
सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक २५.०७.२०२२ व दिनांक २८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय :- 
(अ) सन २०२१-२२ या वर्षात शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


दिनांक : २९ मार्च, २०२२ या निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामापैकी खाली 


नमूद केलेल्या कामाची स्थगिती उठवून पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत 


आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांक दि. २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक २९ मार्च २०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.३१५/ पर्यटन 


(रुपये लक्षात) 
paren यापूर्वी 
अ.क्र. व as अंदाजित 4 कार्यान्वयीन 
Ricet कामे kone वितरीत at 
जिल्हा रक्‍कम aa यंत्राणा 
रक्‍कम 
| गी. ,| Q 3 9 दु 
मुंबई । आरे वसाहतीतील 
उपनगर =| far कामे 
शि पिकनिक vised येथे कार्यकारी 
५०.०० अभियंता 
सुशोभित प्रवेशद्वार अभियंता (पो, 
२ पिकनिक पॉईंटचे येथे मु.झो.सु.मंडळ, 
प्रसाधनगृह स्टार | ५०.०० मुंबई 
शौचालय 
3 पिकनिक uscd येथे ६०.०० 
पाणपाई व UR) ५०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
¥ पिकनिक vised येथे 
लादीकण, आसन 
सौंदर्यीकरण ५०.०० 
व्यवस्था व सौंदर्यीकरण 
करणे 
एकूण 200,00 ६०.०० 


०२. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू 
राहतील. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७""१५/.॥ीचीवा85॥0[॥9.9०९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१४१६४२४३४९२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MADAN 
GIRJU SONDE काळ 
(मदन सोंडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.३१५/ पर्यटन 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


३. महाळेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


